छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेच्या अधिनस्त 
लातूर विभागीय कार्यालय, वसतिगृह, अभ्यासिका, 
ग्रंथालय, प्रशिक्षण केंद्रासाठी हॉल इ. बाबींच्या 
इमारती बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र: सारथी २०२२/प्र.क्र.१५६/का.१४२५-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक.-२०.०७.२०२३ 


वाचा: 

१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग,क्र.यांचे पत्र क्र. सीआयडी/ ३३२२/ अनौसं.८/ 
प्र.क्र.४५/नवि-१०, दि.१३.०६.२०२२ 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग -२), 
दि.२०/९/२०१९ 

३. व्यवस्थापकीय संचाळक छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी) पुणे यांचे पत्र क्र.सारथी/स्थावर विभाग/फा.क्र १२/१५४/२०२२-२३ 
दि.१६.०५.२०२३ चे पत्र व सहपत्रे 

४. नियोजन विभाग पत्र क्र. सारथी २०२२/प्र.क्र.१५६/१४२५, दिनांक २०.०७.२०२२ 

प्रस्तावना:- 
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) पुणे या संस्थेच्या 


अधिनस्त लातूर विभागीय कार्यालयासाठी मराठा, कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा या लक्षित 


गटातील लाभार्थ्याना अभ्यासिका, (मुला-मुलींना) वेगवेगळे वसतीगृह व इतर अनुषंगिक प्रयोजनासाठी 


महसूल व वन विभागाचे शासन ज्ञापन क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१९६/ज-७(अ), दि.२९.०६.२०२२ अन्वये 


राज्य शासनाच्या अंगिकृत संस्थेच्या विविध उपक्रमांसाठी मौ.वरवंटी, ता.जि.लातूर येथील सं.नं. १११ 


मधील प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मुलींची), लातूर यांच्या माळकीच्या ६.०७ हे.आर. जागेपैकी 


१.६० हे.आर. भूखंड काही अटी व शर्ती च्या अधिन राहून नियोजन विभागास प्रदान करण्यात आला 


आहे. त्या अनुषंगाने नियोजन विभागाकडून सदर जमिनीचा पुढील बांधकामाच्या कार्यवाहीसाठी 


व्यवस्थापकीय Gash छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२२/प्र.क्र.१५६/का.१४२५-अ 


यांना दि.२०.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये प्राधिकृत करण्यात आले आहे. आता छत्रपती शाहू महाराज 


संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) पुणे या संस्थेकडून सदर जागेत इमारतीचे 


वसतिगृह, अभ्यासिका, ग्रंथालय, प्रशिक्षण केंद्रासाठी हॉल इत्यादी बांधकामाचे अंदाजपत्रक व THAI 


प्रापत झाले असून प्रस्तावित इमारतीच्या बांधकामासाठी रु.२३५.६०/- कोटी (अक्षरी रुपये दोनशे 


पस्तीस कोटी साठ लाख फक्त) एवढ्या किमतीचे ढोबळ अंदाजपत्रक मुख्य अभियंता सा.बा. प्रादेशिक 


विभाग, पुणे यांच्या मान्यतेने शासनास सादर केले आहे. 


शासन निर्णय :- 


छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांच्या अधिनस्त 


लातूर विभागीय कार्यालयासाठी इमारत, मुला-मुलींचे वसतिगृह, अभ्यासिका, ग्रंथालय, प्रशिक्षण 


केंद्रासाठी हॉल बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी रु.१,७२,८६,९४,९१५/- (अक्षरी रुपये Taal 


बहात्तर कोटी शाहाऐंशी लाख चौऱ्यान्नरव हजार, नऊऱे पंधरा फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास व 


आराखड्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मान्यता ही उच्चाधिकारी समितीने खालील नमूद 


केलेल्या अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 


वस्तुविशारदांकडून मंजुरी घेऊनच सुरु करावे. 


२. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करूनच 


काम हाती घ्यावे. 


३. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्रं.इएनव्ही -२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 


करण्यात यावी. 


४. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध करून दिलेल्या नियत व्ययामधून करण्यात यावा. 


५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.७/७/२०१७ 


अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२२/प्र.क्र.१५६/का.१४२५-अ 


६. नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 


कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


७. प्रस्तावातील खरेदी संबंधी बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग ऊर्जा व 


कामगार विभागाकडे दि.२४/८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सूचना विचारात घ्याव्या. 


८. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 


महानगरपालिका तत्सम प्राधिकरणे यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 


९. प्रस्तुत काम अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्‍त करावयाचे झाल्यास 4% सेंटेज चार्चेस मिळावयाचे आहे. 


१०.विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय कामाची आवश्‍यकता लागणार नाही या दृष्टीने 


विशेष दक्षता घेवून काम करण्यात यावे. 


११.काम करण्यापूर्वी मालकी हक्‍क्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. तसेच जागेची उपलब्धता, योग्यता 


व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खातरजमा व्यवस्थापकीय संचालक, सारथी पुणे 


यांनी करावी. 


सदरचा आदेश मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने दिनांक 


११.०७.२०२३ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्र. २०२३०७२०१३३६५६६६१६ असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS DNYANOBA LAD 
Vi LAS DN: CN = VILAS DNYANOBA LAD, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


DNYANOBA LAD 2ee#enien °° = NN 


Date: 2023.07.20 15:05:28 +05'30 


(विलास लाड) 
सोबत : परिशिष्ट-अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२२/प्र.क्र.१५६/का.१४२५-अ 


. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


So 


. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 


(सारथी) पुणे 
मुख्य अभियंता सा.बा.प्रादेशिक विभाग, पुणे 


१०.अधिक्षक अभियंता, सा.बा.मंडळ, लातूर 

११.कार्यकारी अभियंता, सा.बा.विभाग, लातूर 

१२.उपसंचालक, SA व कोषागारे संचालनालय, औरंगाबाद 

१३.उप अभियंता, सा.बा.विभाग क्र.१, लातूर 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

१५.निवासी लेखा परीक्षा मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी (का.क्रं.इमारती-२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई-१ 
१७.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


“ORG = OF 
8883. oe aera 
Name of the Department : Planning Dept. 
ame of Work : Construction of SARTH! Sub-Centre Building at Latur. 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Scope Unit Rate Norms छक्का Ren es] 
Rs Per Component Wise Total — 
(Sqmt./Meter/LumpSum 


m 


SSENTIAL ITEMS (Components 
Building proper (Built Up Area - Sq.m Sas 


Ears 
Ground Floor 
Second Floor 5556530135 ॥ 
28,000 93,90,02,400 


ieee 

GDS ७ Bel Lee 

Total B.U.A.= 33535.80/SqM_ | Ci] Sub Total (a 
b) Fuel Gas Pipeline [NSS aaa eee 
चाचाचा काका 
सूप प्ली 
वण | ७७ 
ज्य कालाचा RNa Se Ce 
eR See aaa Ee | ee ee मप 
Sub Total (2) 
6% of) 53,40, 
ae eee 


~ 42,12,90,264 
4,23,06,47,784 


bit 


| 


i) Compound Wall & Gate (Rmt) 
(ii) Internal Road 


800 

seas 

iii) Development of Ground Reem 
as 


(iv) Landscaping & Gardning 


! 


(४) Soil investigation & Deiaii Lana Svy ७ ळक 

Ree va eee ae : 
Sie [ae oe 

(viii) Elevation Treatment SS Res 

ae Sars 

ae Se I SE me et त ee SOS 6,34,00,000 


129,40 4 


a Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B 


| (C) |OPTIONAL ITEMS 
BS Underground R/W Harvesting/Water Storage eas | S| 25,00,000 
2 |Water main Storage and Pump House, Borewell Sen: aes 30,00,000 


> | AB Room, Area lighting, Pump Generator. 20,00,000 
2,00,00,000 


» 
९) > 
ळू 
2/9 

S 

a 

=. 

ह 

2. 

ठे 


| | 50,00,000 

6 

Watchman Room & Flag Post Saas See 

a eo es a ee ea To ee 00.) 
ese Project Cost (P)= (A) + (8) + (2 4 34.75,17,784 ह 
te यवन el eee 

& (i) Contingencies 4% on (a) 


(ii) GST 18% on (P) 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 
(iv) Labour Insurance 1% on (P) 


a 
अ 
w 
~ 
a 
o 
ao 
wo 


nia 
०22 
n| “> 
-> | -३ 
nia 
-) | -> 
Oin 
“Nico 


sS (v) PMC 1.5% on (P) 
Be | ee ee 
Ea TOTAL COST OF PROJECT (TPC) A+B+C+D = 4;72,86,94,915 
ae es Wr ee ane SET 
PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost ‘= Rs 28,000 /Sqm 
(ii) Elect. Work ‘= Rs _______3,617 /Sqm 
(iii) Water Supply ‘= Rs _______1,400_/8वशा 


(iv) For (i) + (ii) + (ii) Rs _ 33,017 /Sqm 


Page | 


